अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ 
या नवीन रेल्वे मार्गाकरीता राज्य 


हिळछ्याचा रु.१३३.३० कोटी निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-०१२४/प्र.क्र.१६/परिवहन-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-२९/०२/२०२४ 


वाचा : १) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. आरएळलवाय-०९०९/१०५८/प्र.क्र.२१३/परि-५, 

दिनांक २३/१२/२००९. 

२) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-०११३/७९८/प्र.क्र.२/२०१३/परि-५, 
दिनांक १०/०६/२०१५. 

३) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-०८२१/प्र.क्र.११५/परिवहन-५, 
दिनांक २०/०७/२०२२. 

४) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (निर्माण), मध्य रेल्वे, मुंबई यांचे पत्र 

.EW/4&§/BA/EBR(P)/ 2023-28, दिनांक १९/०१/२०२४ 


प्रस्तावना:- 

अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्गासाठी संदर्भ क्र.३ येथील शासन 
निर्णयान्वये प्रकल्पाच्या रु.४८०५.१७ कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास राज्य शासनाने दुसरी सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. प्रकल्पाच्या खर्चापैकी रु.२४०२.५९ कोटी एवढा ५० टक्‍के हिस्सा राज्य 
शासनाकडून रेल्वेस उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. या रेल्वे 
प्रकल्पाकरीता राज्य शासनाने दिनांक ३१/०३/२०२३ अखेरपर्यंत एकूण रु.१८०७.९३ कोटी इतका निधी 
वितरीत केलेला आहे. मध्य रेल्वेने सदर प्रकल्पासाठी झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चास अनुसरुन संदर्भाधीन क्र ३. 
वरील पत्रान्वये रेल्वे विभागास राज्य शासनाचा हिस्सा मिळण्याबाबत केलेल्या विनंतीस अनुसरुन सदर 
प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी (Financial Adviser and Chief Accounts Officer 
(Construction) Mumbai CSMT), मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई यांना 
अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या रेल्वे प्रकल्पाकरिता राज्य हिळऱ्याचा रु.१३३.३० कोटी (रुपये एकशे 
तेहत्तीस कोटी तीस लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास राज्य शासन या निर्णयाव्दारे मंजूरी देत 
आहे. 
०२. शासनाने उप सचिव/सह सचिव (रोखशाखा), गृह विभाग यांना नियंत्रण अधिकारी व अवर 
सचिव/ कार्यासन अधिकारी, रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित केले असून या शासन निर्णयाव्दारे त्यांना सदर रक्‍कम प्रदान 
करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-०१२४/प्र.क्र.१६/परिवहन-५ 


०३. यासाठी येणारा खर्च सन 2022-23 या वर्षात मागणी क्र.बी-७, ३००१ भारतीय रेल्वे धोरण निश्चिती, 
संचालन, संशोधन व इतर संकीर्ण संघटना, ००, ८००-इतर खर्च, (००), (००) (०२)-रेल्वे प्रकल्पामध्ये राज्य 
शासनाचा सहभाग (३००१ ००५४), ३२-अंशदाने या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


०४. महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
१२ एप्रिल, २०२३ सोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर देयकांन्वये आहरीत 
करण्यात येणा-या रक्कमेचे स्वरुप “अंशदाने” या तपशीलवार शीर्षाखाली येते. त्यानुसार तपासणी करावयाच्या 
सुचीत नमूद केलेल्या सर्व अटी व श्तींचे पालन करण्यात आले आहे. 


०५. प्रमाणित करण्यात येते की, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ 
एप्रिल, २०२३ मधील परिच्छेद क्र. ४ ते १८ वरील नमूद मार्गदर्शक सुचना तसेच अटी व शार्तींची पूर्तता होत आहे. 


०६. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३३/१४६१, दिनांक २५.०१.२०२४ व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.११३/२०२४/व्यय-८, दिनांक ०१.०२.२०२४ अन्वये देण्यात आलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२९१४४५०८०४२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by MADKAR PRATAP SAMPATRAO 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
MADKAR PRATAP ८५५ 
2.5.4.20=691 ba5cde50be5ad4d70b5410e666a3f5 1 3b4fd3934f02 
27b3aab4ff49ee9941, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B6C9D92AA5599BE94C2F37BF0363AAF3D243DE 
S A M PAT RAO 73A6A2F15A0AE751006929371A, cn=MADKAR PRATAP. 
SAMPATRAO 
Date: 2024.02.29 14:55:08 +05'30' 


(प्रताप माडकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) महालेखापाल, १ व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 

२) सचिव, केंद्रीय रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, to भवन, नवी दिल्ली. 

३) महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई / दक्षिण मध्य रेल्वे, सिकंदराबाद. 

४) वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई. 

५) मुख्य अभियंता (बांधकाम), (उत्तर) मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई. 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) उप सचिव / सह सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग (व्यय-८/बीयुडी-११), मंत्रालय, मुंबई. 

१०) नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 

११) अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, 
सदर रक्कमेचा धनादेश Financial Adviser and Chief Accounts Officer (Construction), Mumbai 
CSMT यांच्या नावाने काढण्यात यावा. 

१२) निवड नस्ती, परिवहन-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


